वन स्टेट वन ई चलान प्रकल्पासाठीच्या प्रकल्प 
संचालकास मुदतवाढ देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी ३६२०/प्र.क्र.२७/पोल-३. 
गृह विभाग, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मार्च, २०२४. 


oI 


१. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२,दि.१७.०४.२०१५. 

२. शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक: सीसीटी-३६१७/प्र.क्र.२/पोल-३,दि.०५.०६.२०१७. 

३. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.६४/विशा-३(अ),दि.०४.०८.२०१७. 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दिनांक 
१५.११.२०१७ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

५. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटी-३६१७/प्र.क्र.०२/पोल-३,दि.०३.०२.२०१८. 

६. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटी-३६१७/प्र.क्र.०२/पोळल-३,दि.१२.११.२०१८. 

७. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने अपर पोलीस महासंचाळक (वाहतुक) आणि मे.टेलिकम्युनिकेशन्स 
कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेड यांचे दरम्यान दि.११.१२.२०१८ रोजी झालेला करार. 

८. अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) क्र.३२८४/२०१८, दि.११.१२.२०१८ चे कार्यादेश. 

९. अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) क्र.१०५२/२०१९, दि.२२.०४.२०१९ चे पत्र. 

. गृह विभाग, शासन पत्र क्र.सीसीटी-३६१७/प्र.क्र.२/पोल-३,दि.२९.१.२०२४ 

. उच्चस्तरीय Ba प्रदत्त समितीच्या दि.१३.०५.२०१९, दि.१४.०८.२०१९, दि.१३.०७.२०२२ व 

दि.६.३.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

१२. अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) यांचे जा.क्र.अपोमसं (वा) / ४५ / नियोजन / ई चलान / ई 
चलान प्रकल्प मुदतवाढ / ६६३ / २०२४ दि.२३.२.२०२४ रोजीचे पत्र. 


-0 
[४ 


१ 


-O 


प्रस्तावना - 

राज्यातील वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असुन त्यामुळे वाहतुक कोंडी व इतर समस्या 
निर्माण होत आहेत. वाहतुक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडुन दंड वसुलीदरम्यान वाहतुक पोलीस 
कर्मचारी/अधिकारी यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे वाहतुक समस्यांवर अंकुठा ठेवणे व 
कसुरदार व्यक्तींवर प्रभावी तथा पारदर्शकपणे कारवाई करण्यासाठी राज्यामध्ये ई-चलान प्रकल्प 
राबविण्यास व त्यासाठी येणाऱ्या रु.५९,१२,३१,५०७/- एवढ्या निधीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता शासन 
निर्णय, गृह विभाग दि.०३.०२.२०१८ नुसार देण्यात आली आहे. ई-चलान प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रीयेतुन 
पात्र ठरलेल्या पुरवठादाराच्या निवडीस उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीने दि.०७.०९.२०१८ च्या बैठकीत 
मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने अपर पोलीस महासंचाळक (वाहतुक) आणि मे. 
टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेड यांचे दरम्यान दि.११.१२.२०१८ रोजी पाच वर्षांचा करार 
करण्यात आलेला आहे. सदर करार हा कार्यारंभ आदेशापासून पाच वर्षासाठी आहे. तसेच यशस्वी 
अंमलबजावणी व चांगल्या सेवा विचारात घेऊन वाहतूक पोलीस हा करार पुढील 2 वर्षे वाढवू शकतात अशी 
तरतूद करारात आहे. संदर्भ क्र.८ येथील पत्राद्वारे मे. टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेड 
यांना कार्यादेश देण्यात आळे आहेत. 


उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.१३.०७.२०२२ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार संदर्भ 
क्र.११ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यात ई-चलान प्रकल्पाच्या कार्यान्वयन तसेच देखभाल व दुरुस्तीसाठी 
(Operation & maintenance) येणाऱ्या रु.९० कोटी इतक्या अतिरिक्‍त निधीच्या खर्चास मान्यता देण्यात 
आली आहे. त्यामुळे ई-चलान प्रकल्पाच्या एकूण रु.१४९ कोटी इतक्या खर्चास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली आहे. 


वन स्टेट वन ई चलान प्रकल्पासाठी पुरवठादार Achar has कन्सल्टंट्स इंडिया 
लिमिटेड यांची मुदत दि.७.३.२०२४ रोजी संपुष्टात येत आहे असल्याची वस्तुस्थिती विचारात घेऊन 
एन.आय.सी.च्या धर्तीवर नाशिक येथे पायलट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्याच्यानंतर एन.आय.सी. 
नाशिक पायलट प्रकल्पाच्या धर्तीवर राज्यात इतरत्र सदर प्रकल्प राबविण्याची बाब विचाराधिन आहे. 


अपर पोलीस महासंचालक, (वाहतूक) यांचे दि.२३.२.२०२४ चे पत्रात नमूद केल्यानुसार 
सद्य:स्थितीत एन.आय.सी. वर आधारीत ई-प्रणाली संपूर्ण राज्यात राबविण्याची प्रक्रीया सुरु आहे. सदरची 
प्रक्रीया पूर्ण होईपर्यंत, वन स्टेट वन ई चलान प्रकल्पास मुदतवाढ देण्याबाबतची शिफारस केल्याने याबाबत 
निर्णय घेण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या 
बैठकीचे आयोजन दि.६.३.२०२४ रोजी करण्यात आले. 


वन स्टेट वन ई चलान प्रकल्पासाठी पुरवठादार मे.टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सल्टंटस्‌ इंडिया 
लिमिटेड यांना मुदतवाढ देणेबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


झासन निर्णय - 


वन स्टेट वन ई चलान प्रकल्पासाठी पुरवठादार मे.टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सल्टंटस्‌ इंडिया 
लिमिटेड यांना खालील अटींच्या अधीन राहून २ वर्षे किंवा एन.आय.सी. ची ई चलान प्रणालीची 
अंमलबजावणी राज्यभर विभागनिहाय होण्याचा कालावधी यापैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीपर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


(1) Data Migration Cost:- (A) Data of the existing One State One eChallan project is 
required to be migrated to the NIC’s eChallan system, district by district. 

(B) It is decided that responsibility of migration of legacy data to NIC shall be in the 
scope of existing Service Provider TCIL, including any cost associated with the 
same. 

(2) eCourt’s integration :- (A) One State One eChallan system is not integrated with 
eCourt system, however NIC’s eChallan system should be integrated with eCourt. 
(B) All the responsibility of the same shall be of the NIC. 

(3) NIC’s eChallan implementation:- (A) It is decided that NIC’s eChallan system 
should be implemented in phase wise manner. (B) Completion of phase wise 
implementation for NIC’s eChallan system should be only considered after 
successful migration of respective legacy data, integration with eCourt system and 
whenever NIC is ready with all the approved functionalities of ADG (Traffic) 
office in existing O.S.O.C. System. (C) Modalities for phase wise implementation 
should be decided by the PIC. 

(4) Extension to existing Service Provider (TCIL) for One State One eChallan 
project:- (A) The contract agreement signed with the existing service provider 
(TCIL) for ‘One State One eChallan’ project has provision for extension for 
maximum 2 years post the original contract end date. (B) It is decided that 
existing service provider will be given extension for maximum two (2) years (from 
07 Mar 2024 to 06 Mar 2026), OR till the time NIC’s eChallan system is 
implemented statewide in a phased manner, whichever is earlier. 


2. प्रस्तुत प्रकरणी उपरोक्त प्रमाणे होणारा खर्च “मागणी क्र.बी-१, २०५५- पोलीस (00) 994, पोळीस 
दलाचे आधुनिकीकरण (०१) विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (०१) (०१) तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (२०५५ 
ए०३२), ५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री,” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या-त्या वित्तीय 
वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१६१०५९१३६३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 
KAI LAS A RJ U N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a708cc03 
eb46cd241a604d42bb, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=47D160717AE29C2D2661B5275D8B9B4CFAE938 
93BE65A27853145A4C04D865CD, cn=KAILAS ARJUN GAIKWAD 


Date: 2024.03.16 11:08:59 +05'30" 


(केलास गायकवाड) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
३. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
७. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०. मे. टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेड, टीसीआयएल भवन, ग्रेटर कैलास-१, नवी दिल्ली-४८. 
११. मे. केपीएमजी अँडवायझरी सर्व्हिसेस प्रा.ली., मुंबई. 
१२. वित्त विभाग, व्यय-७/वित्तीय सुधारणा. 
१३. अर्थसं-१/गृह विभाग, मुंबई. 
१४. रोख शाखा/गृह विभाग, मुंबई. 
१५. निवडनस्ती, पोल-३. 


KREKKKKK 


